भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क 
वाटपामध्ये झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार यांची 
चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
fears चौकशी पथकाच्या (creo) विरोधात 
मा.उच्च न्यायालयात खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद 
येथे दाखल केलेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने पथकाची 
बाजू न्यायालयात मांडण्याकरिता, fears सरकारी 
अभियोक्ता म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्री.शिशिर हिरे यांना फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१६/प्र.क्र.१७१/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२.०५.२०१७. 


संदर्भ :- शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. २१४-२०१७/ E- ब्रँच, दिनांक २५.०४.२०१७. 


शासन निर्णय: 

सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व वैद्यकीय शिक्षण 
विभाग यांच्या मार्फत देण्यात येत असलेल्या भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क 
वाटपामध्ये झालेल्या अनियमितता व गैरव्यवहार यांची चौकशी करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक, 
प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली विशोष चौकशी पथक (टास्कफोर्स) ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर पथका विरोधात मा.उच्च न्यायालयात खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद 
येथे दाखल केलेल्या याचिकांच्या अनुषंगाने पथकाची बाजू न्यायालयात मांडण्याकरिता विधि व न्याय 
विभागाने त्यांच्या संदर्भाधिन दि.२५.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय,नागपूर व औरंगाबाद 
येथे यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणुन नियुक्‍ती केलेली आहे. याबाबत अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रूपये १०,०००/- (रूपये दहा हजार फक्त) इतकी फी अदा करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या व्यतीरिक्त त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी 
अथवा इतर कोणतीही फी वा भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 
नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१६/प्र.क्र.१७१/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या पत्र क्र. २१४-२०१७/ E- ब्रँच, दिनांक २५.०४.२०१७. 
तसेच, शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, 
वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश 
केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०५२२१२५४५८३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A [| (1 Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
- postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Vi S h Nn ५1 pa nt 2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642 
a 465ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb35 
J 05 h | 98, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2017.05.22 13:03:28 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

3. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अँड. श्री.शिशिर हिरे, सावित्री, महात्मा गांधी रोड, मालेगांव, जि.नाशिक 
६. विधी व न्याय विभाग (ई / ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


